शासन आदेडा :- 


उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर 
पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (शाखा अभियंता) 
यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 

सन २०२२-२३ ची निवडसूची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एसएलएस २०२३/प्र.क्र.६४/२०२३/आ(वर्ग-२) 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २ सप्टेंबर, २०२४. 


कनिष्ठ अभियंता (शाखा अभियंता)(स्थापत्य) या निम्न संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट 


अ” मध्ये उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर रूपये ५६,१००-१,७७,५००/- Pay Band S-2o या 


वेतनश्रेणीमध्ये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद अभियंत्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खालील विहित अटी व 


शर्तीच्या अधिन राहून सविस्तर पदस्थापना दिलेल्या ठिकाणी ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या दिनांकापासून 


तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


अ. | जेष्ठता 
क्र. | क्रमांक 


अभियंत्यांचे 
नाव 


प्रवर्ग 


पसंती 
नुसार 
दिलेला 
विकल्प 


महसूली विभाग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
वाटप नियमानुसार 
वाटप करण्यात 
आलेला महसूली 
विभाग 


३६९७ 


रविंद्र बाबुराव 
कावलकर 


वि.मा.प्र. 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत 
यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत 
यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, यवतमाळ अंतर्गत लघु 
बांधकाम उपविभाग क्र.२, 
यवतमाळ येथील रिक्‍त पदी. 


अमरावती 


२ ३७०० 


आनंदराव 
ठांकर रूपनवर 


पुणे 


मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा 
विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
पुणे विभाग क्र.१, पंढरपूर अंतर्गत 
सांगोला शाखा कालवा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.६, महूद येथील 
Rad पदी. 


शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस २०२ ३/प्र.क्र.६४/२०२३/आ(वर्ग-२) 


अ. । जेष्ठता 
क्र. | क्रमांक 


अभियंत्यांचे 
नाव 


प्रवर्ग 


पसंती 
नुसार 
दिलेला 
विकल्प 


महसूली विभाग 
वाटप नियमानुसार 
वाटप करण्यात 
आलेला महसूली 
विभाग 


पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


३ | ३८६८ 


राहूल विश्वनाथ 
शेळके 


अ.जा. 


नागपूर 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा 
विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत औरंगाबाद पाटबंधारे 
मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत जालना लघु पाटबंधारे 
विभाग जालना अंतर्गत लघु 
पाटबंधारे कुंभार पिंपळगावमु . 
.जालना येथील रिक्त पदी 


; ३८७० 


अंबादास 
तुकाराम 
नारायणकर 


अ.जा. 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा 
विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे अंतर्गत पुणे पाटधारे 
विभाग, पुणे अंतर्गत पणदरे 
पाटबंधारे उपविभाग, माळेगाव 
वसाहत येथील रिक्त पदी. 


षु ३८७१ 


संतोष मधुकर 
खरात 


भ.ज.(क) 


कोकण-२ 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, जळगांव 
अंतर्गत धुळे पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, धुळे अंतर्गत नंदुरबार 
मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, 
नंदुरबार येथील रिक्‍त पदी. 


अटीवगशार्ती -: 


() सदर पदोन्नती, पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठ असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या व ज्यांची 


प्रकरणे विचारार्थ खुली ठेवण्यात आली आहेत अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत 


आहेत. 


(ji) उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीमुळे, संबंधित अभियंता हे नियमित 


पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत असा याचा अर्थ होत नाही व या तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नतीमुळे नियमित 


पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क त्यांना प्राप्त होणार नाहीत. तसेच भविष्यात काही विभाग/उपविभाग बंद 


झाल्यामुळे पदे कमी झाल्यास किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव पदावनत करण्याची आवश्‍यकता 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस २०२ ३/प्र.क्र.६४/२०२३/आ(वर्ग-२) 


भासल्यास तेव्हा कोणतीही नोटीस न देता कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांना, शहोवटच्यास प्रथम (Last come first 
go) या तत्वानुसार पदावनत करण्यात येईल. 

(i) उपरोक्त तक्त्यात नमूद अभियंत्यांविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी/शिस्तभंग विषयक 
कार्यवाही चाळू अथवा प्रस्तावित नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. तथापि, सदर 
अभियंत्यांविरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित असल्यास; हे पदोन्नती 
आदेश आपोआप रद्द होतील. 

(७ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायाळयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १६-ब यांच्या 
शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक 
२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठेतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 

(v) उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर पदोन्नत अभियंत्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून १ 
महिन्यात पदोन्नतीच्या पदावर हजर न झाल्यास, ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरून त्यांना 
दिलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. उपविभागीय अधिकारी (स्था.) या पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती, 
पदोन्नत अभियंत्याने नाकारल्यास त्यांचेबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२/०९/२०१६ च्या 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(॥ सदर पदोन्नती जरी तात्पुरती असली तरी कालांतराने ती नियमित होत असल्यामुळे जे अभियंते 
पदोन्नती नाकारतील, त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला असल्यास तो काढून 
घेण्यात येईल, याची संबंधितांना लेखी जाणीव करून द्यावी. संबंधित पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता (शाखा 
अभियंता) यांनी उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नती नाकारल्यास त्याबाबतचा अहवाल 
तात्काळ शासनास सादर करावा. 

(vi) उपविभागीय अधिकारी (स्था. पदावरील सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची 
राहील. याबाबत दिरंगाई झाल्यास, संबंधित कार्यकारी अभियंत्यास जबाबदार धरण्यात येईल. जे अधिकारी 
पदोन्नतीच्या पदावर हजर होणार नाहीत, त्यांची माहिती संबंधित कार्यकारी संचालक/मुख्य 
अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी शासनास तात्काळ सादर करावी. 

(vii) पदोन्नती आदेशानुसार संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी आलेल्या अभियंत्यांना संबंधितांनी विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. एखाद्या अभियंत्याला रुजू 
करून न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास याबाबत 
संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांवर/आस्थापना अधिकाऱ्यावर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस २०२ ३/प्र.क्र.६४/२०२३/आ(वर्ग-२) 


(x) सदर पदोन्नती ही तात्पुरती असून त्यांच्या मूळ संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द होण्याच्या 
अधीन राहून करण्यांत येत आहेत. त्यामुळे संबंधितांना उपविभागीय अधिकारी (स्था.) संवर्गातील ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

हे Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९०२१३३८२२१५२७ असा आहे. सदर शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL VITTHAL 
DEOKATE 


(अनिल देवकाते) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

) सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालय (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने)* 
) 
) 
) 
) 


AD 


CS 0८ ww 


प्रधान सचिव ,सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग (92 व १६ बो, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती 
मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे 
qo) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
११) मुख्य अभियंता (गोसीखुर्द प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, नागपूर 
१२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई 
१३) उप सचिव(प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 
) 


(२ GS ८-४ 


vo 


१४ संबंधित अधिकारी यांना (संबंधित कार्यालयामार्फत). 
१५) कार्यासने-आ(वर्ग-१/आ(तांत्रिक)/आ(शा.अ.),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१६) आ.(वर्ग-२) कार्यासन, संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


